महानिर्मिती कंपनीच्या भुसावळ जि. जळगांव 
येथे Ego मे.वॅ.क्षमतेच्या कोळशावर 
आधारित सुपरक्रिटीकळ औष्णिक विद्युत 
बदली प्रकल्पाच्या उभारणीस व त्याकरीता 
लागणाऱ्या भागभांडवलास मंजूरी देणे व 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०२१/प्र. क्र.६३/ऊर्जा-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी,२०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/ऊर्जा-४, 
दि.५.१०.२०१० 
2) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२० 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२० 
४ महानिर्मितीचे पत्र क्र. CMD/MSPGCL/GOM/No.0922, दि. १३.११.२०२० 
५) वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८१२/२०२१ 
प्रस्तावना :- 


महानिर्मिती कंपनीच्या भुसावळ जिल्हा जळगाव येथे १*६६० Ad. क्षमतेच्या कोळशावर 
आधारित सुपर क्रिटीकल औष्णिक विद्युत प्रकल्पास संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता दिली 
आहे. सदर शासन निर्णयान्वये भुसावळ औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी रु. ४२९० कोटीस 
मान्यता दिली आहे. सदर रकमेपैकी शासनाचे २०% भागभांडवल रु.८५८ कोटी इतके मंजूर केले आहे. 
त्यापैकी आजतागायत दि.१४/०३/२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. ५.७० कोटी दि. 
१६/०८/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ६० लाख दि. ०४/०२/२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.८ 
लाख दि. ३०/०३/२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये रु. २३ लाख दि. ३०/०३/२०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु. ३५.२० लाख दि. ३१/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३७ कोटी दि. ०१/०२/२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३०.२४ कोटी दि. २७/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु. १२.९६ कोटी 
दि. ०९/१०/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३१.९५ कोटी दि. ३१/०३/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
रु. ३२.०५ कोटी अशी एकूण रु.१५०.५५ कोटी भागभांडवल महानिर्मिती कंपनीस वितरीत करण्यात 
आले आहे. 

महानिर्मिती कंपनीचा सदर प्रकल्पासाठी एप्रिळ, २०२० ते दि. ३१/१२/२०२० पर्यंत रु. ६५०.४६ 
कोटी इतका खर्च झाळेला आहे. तसेच सदर खर्चापैकी शासनाच्या भाग भांडवला चा हिस्सा २० टक्के 
प्रमाणे रु.१३०.१ कोटी आहे. महानिर्मितीकडून प्राप्त झालेल्या संदर्भ क्र. ४ वरील पत्रान्वये सुधारित 
प्रपत्रानुसार शासनाचे भाग भांडवल रु. १३०.१० कोटी महानिर्मिती कंपनीस वितरीत करावयाचे आहे. 
तथापि कोविड या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ मधे वित्त विभागाने वित्तिय उपाययोजना म्हणून 
कमी निधी उपलब्ध केला आहे. वित्त विभागाने आपल्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८१२/२०२१/सचिव 
(व्यय) अन्वये रु. २० कोटी शासनाचे भागभांडवल म्हणून वितरणास उपलब्ध केळे आहेत. सबब 
महानिर्मिती कंपनीस भुसावळ जि. जळगांव येथे १*६६०मे.वॅ. क्षमतेच्या कोळशावर आधारित 


शासननिर्णयक्रमांकःनिधिवि-२०२१/प्र. क्र.६३/ऊर्जा-४, 


सुपरक्रिटीकळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी रु. २० कोटी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे शासन निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

महानिर्मिती कंपनीस भुसावळ जि. जळगांव येथे १*५६६०मे.वॅ. क्षमतेच्या कोळशावर आधारित 
सुपरक्रिटीकळ औष्णिक विद्युतप्रकल्पाच्या उभारणीसाठी महानिर्मिती कंपनीस सदर प्रकल्पासाठी 
एप्रिल, २०२० ते दि. ३१/१२/२०२० पर्यंत रु. ६५०.४६ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. सदर झालेल्या 
खर्चाच्या २०% भागभांडवलाची रक्‍कम रु. 930.90 कोटी आहे. सदर भाग भांडवलाच्या रकमेपैकी 
राज्य शासनाचेभागभांडवल रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरी रु. वीस कोटी फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत खालील प्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. तपशील रक्‍कम (रु) लेखाशीर्ष 
7 महानिर्मिती कंपनीस | 20,00,00,000/- | ४८०१४०८६ 
भुसावळ जि. 
जळगांव येथे १*६६० 
मे.वॅ.क्षमतेच्या 
कोळशावर आधारित 
सुपरक्रिटीकल 
औष्णिक 
विद्युतप्रकल्पाच्या 
उभारणीसाठी भाग 
भांडवल निधी मंजूर 
करणेबाबत. 
एकूण २०,००,००,०००/- -_| 


२. महानिर्मिती कंपनीस भुसावळ जि. जळगांव येथे १*५६६०मे.वॅ. क्षमतेच्या कोळशावर आधारित 
सुपरक्रिटीकळ औष्णिक विद्युतप्रकल्पाच्या उभारणीसाठी महानिर्मिती कंपनीस सदर प्रकल्पासाठी 
एप्रिल, २०२० ते दि. ३१/१२/२०२० पर्यंत रु.१३०.१ कोटी इतक्या शासनाच्या भाग भांडवलानुसार 
केलेल्या खर्चापैकी अंशत: प्रतीपूर्ती करण्यासाठी रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरी रु. वीस कोटी फक्त) 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाश्ीर्ष ४८०१, महानिर्मितीमध्ये 
शासनाची गुंतवणूक सर्वसाधारण लेखाशीर्ष ४८०१४०८६” या लेखात्रीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचेमार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
अवर सचिव (ऊर्जा-३) आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून सह सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी 
मर्यादित, मुंबई यांना मंजूर झालेली रक्‍कम रु. २० कोटी (रुपये वीस कोटी फक्त) अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई यांचे नावे 
स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःनिधिवि-२०२१/प्र. क्र.६३/ऊर्जा-४, 


५. हा शासन निर्णय शासन निर्णय क्र. वित्त विभागाने आपल्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
८१२/२०२१/सचिव (व्यय) अन्वये रु. २० कोटी शासनाचे भागभांडवल म्हणून वितरणास दिनांक 
२२/०१/२०२१ च्या टिपणीन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. १६ एप्रिल, २०१६ च्या महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम 
२०२० च्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद ३ खालील 
नमूद केलेल्या अनुक्रमांक १ ते ९ मधील तपासणी सूचितील अट क्र. (२) (३) व (९) या अटींची पूर्तता होत 
असून इतर अटी लागू नसल्याची प्रमाणित करण्यात येत आहे तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ४ मे २०२० 
च्या शासन निर्णयातील लागू असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


७. यालेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 
प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षीप्त देयक प्रलंवित नाही तसेच 
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रलंबित नाही. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१५११/१४६१ दिनांक. ०९/१२/२०२० अन्वये तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
८१२/२०२१/सचिव (व्यय) दिनांक. २२/०१/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ee सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥॥9५॥॥9.9०५.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२१०२०८१३०२१०६२१० असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
hraddha Deven 


Kocharekar 


(श्रध्दाकोचरेकर) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत :- 
१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमर्यादित, प्रकाहगड, वांद्रे, (पूर्वी 
मुंबई-५१ 
२. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, serra 
बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं. १, १३ मजला, कफपरेड, कुलाबा, मुंबई-०५ 
४. मा. विरोधीपक्षनेता विधानसभा / विधानपरिषद महाराष्ट्र विधानमंडळ, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखाअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
७. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
qo. निवासीलेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१. 
११. अवरसचिव, (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कक्षअधिकरी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. विशेषकार्य अधिकारी (ऊर्जा-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. वित्तविभाग, (अर्थसंकल्प-३ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ३पैकी३ 


